महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 
अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुसूचित सेवा अधिक 
सुलभपणे जनतेस उपलब्ध करुन देण्याच्या 
दृष्टीकोनातून अभ्यास करुन शासनास 
शिफारस करणे व BPR (Business Process 
Re-engineering) करण्यासाठी विभागातील 
तज्ञ / अनुभवी व्यक्तींचा अभ्यास गटाचे गठण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन ज्ञापन क्रमांक : कृवपदुम-३३०३०/२५/२०२३/एमएजी/पदुम-४ (६५१३०६) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ९ जानेवारी, २०२४. 


शासन ज्ञापन :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत पश्गुसंवर्धन विभागामार्फत देण्यात 
येणाऱ्या अनुसूचित सेवा अधिक सुलभपणे जनतेस उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीकोनातून अभ्यास 
करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी व BPR (Business Process Re-engineering) 
करण्यासाठी wea विभागातील तज्ञ / अनुभवी व्यक्तींचा खालीलप्रमाणे अभ्यास गट गठण 
करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अभ्यासगटाची संरचना 


ie आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अध्यक्ष 


२. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), WIG आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, सदस्य 
पुणे 


३ विभागातील सेवाजेष्ठ सहआयुक्त पशुसंवर्धन सदस्य 


४. प्राचार्य, राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र, गोखलेनगर, पुणे सदस्य 


५. उपायुक्त पशुसंवर्धन (रोग नियंत्रण), TAMIA आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, सदस्य सचिव 
पुणे 


शासन ज्ञापन क्रमांकः कृवपदुम-३३०३०/२५/२०२३/एमएजी/पदुम-४ (६५१३०६) 


उपरोक्तप्रमाणे गठीत अभ्यासगटाची कार्ये खालीलप्रमाणे असतील. 


ly 


पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिसूचित सेवा नागरीकांना अधिक सूलभतेने पुरविण्याच्या दृष्टीने 
प्रक्रिया सुलभ व सुरळीत करण्यासाठी Business Process Re-engineering करणे. 


2. common Application form तयार करणे. 
३. Digi-locker शी सेवा संलग्न करण्यासाठी कार्यपध्दती विकसित करणे. 
४. अधिसूचित सेवांबाबत अभिलेख जतन करण्याबाबत कालावधी निश्चित करणे. 


अभ्यासगटास आवऱ्यकतेनुसार बैठका घेता येतील. अभ्यासगटाने शासनास तीन महिन्यात 


अहवाल सादर करावा. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०१०९१७१७१९८८०१ असा आहे. हे ज्ञापन 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत :- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने, 


Digitally signed by DR. SANJAY VISHWANATHRAO 001100६ 
D R रि SA NJ AY DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=690002a7555559bb015f315b03adb3305c59fe381e4dc 
Vi S H WA N ATH RAO da1439d119129672733, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=5DBCE7AE3AC30F0E55C90CD14E851251037DC6 
1F3291C80EA8638C44D41143AA, cn=DR. SANJAY 

DO | J O D E VISHWANATHRAO DOUODE 
Date: 2024.01.09 17:16:56 +05'30' 


( डॉ. संजय वि. डोईजोडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मुख्य आयुक्‍त, राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, ७ वा मजला, नविन प्रशासन भवन, मंत्रालय, 


मुंबई 


. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 


४. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. संचालक, महाआयटी, मुंबई 
. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सुचना hs (NIC), महाराष्ट्र, ११वा मजला, नवीन प्रशासन 


भवन, मुंबई. 


. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), TARGA आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
0, 
द 


उपायुक्‍त पशुसंवर्धन (रोग नियंत्रण), WRIT आयुक्‍तालयं, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्राचार्य, राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र, गोखलेनगर, पुणे 


१०.अवर सचिव (पदुम -३), कक्ष अधिकारी (पदुम १, २ व १६) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई. 


११.निवड नस्ती (पदु-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


